मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल सिव्हिल 
आरबिट्रेरान PAR क्र.६५/२०२१ प्रकरणामध्ये 
आरबिद्रेटर यांचे उर्वरित शुल्काबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०४१९/प्र.क्र.३६(भाग-१)/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


वाचा : १. मा. उच्च न्यायालयाचे आरबिट्रेशान नियुकक्‍तीबाबतचे आदेश, दि.१९.१०.२०२२ 
२. आरबिट्रेरान कमिटीच्या पहिल्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि.१८.०१.२०२३ 
३. आरबिट्रेरान कमिटीच्या दुस-या बैठकीचे इतिवृत्त, दि.१९.०४.२०२३ 
४. शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०४१९/प्र.क्र.३६(भाग-१)/पोल-८, दि.२६.०४.२०२३ 
५. शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : टिआरए-०४१९/प्र.क्र.३६(भाग-१)/पोल-८, दि.०३.०५.२०२३ 
६. आरबिट्रेशान कमिटीच्या पाचव्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि.२९.०७.२०२३ 
७.पोलीस सह आयुक्त(वाहतूक), मुंबई यांचा आरबिट्रेटर यांना द्यावयाच्या शुल्काबाबतचा 
प्रस्ताव, JCTP/TRE/Arbitrtion/3¢ 8/2023, दि.०५.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


मे. विदर्भ इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे सिव्हिळ आरबिट्रेशान 
पिटीशन क्र.६५/२०२१ दाखल करून आरबिट्रेटर नेमणुकीची मागणी केली होती. त्यास मा. उच्च न्यायालयाने 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.१९.१०.२०२२ च्या आदेशान्वये मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या तीन आरबिट्रेटर यांना संदर्भ we व ५ येथील दि.२६.०४.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक 
दि.०३.०५.२०२३ अन्वये प्रत्येकी रु.७,५०,०००/- असे एकूण रु.२२,५०,०००/- शुल्क मंजूर करण्यात आले 
आहे. पोलीस सह आयुक्‍्त(वाहतूक), मुंबई यांनी संदर्भ क्र.9 अन्वये आरबिट्रेटर यांचे उर्वरित शुल्क अदा 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार आरबिट्रेटर यांचे उर्वरित 
शुल्क अदा करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सिव्हिळ आरबिट्रेरान पिटीशन क्र.६५/२०२१ प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.१९.१०.२०२२ 
रोजीच्या आदेशान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या आरबिट्रेटर कमिटीच्या दि.१८.०१.२०२३ रोजी झालेल्या 
पहिल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे, तिन्ही आरबिट्रेटर यांना प्रती बैठकीसाठी व इतर बाबींचे शुल्क 
निश्चित झाळे नसून प्रथमतः प्रत्येकी रु.७,५०,०००/- असे एकूण रु.२२,५०,०००/- शुल्क भरण्याबाबत 
ठरविण्यात आले होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०४१९/प्र.क्र.३६(भाग-१)/पोल-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


२. आरबिट्रेटर कमिटीच्या दि.१९.०४.२०२३ रोजी झालेल्या दुस-या बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद 
केल्यानुसार, सदर प्रकरणातील वादी मे. विदर्भ इन्फोटेक यांनी रु.८८,५३,६२,३६०/- इतक्या रकमेचा 
१९.५ टक्के चक्रवाढ व्याज दराने दि.२१ ऑगस्ट, २०१९ पासून दावा केला आहे. त्या अनुषंगाने 
Arbitration and Conciliation Act, १९९६ (the said Act) च्या Schedule IV मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, प्रति 
आरबिट्रेटर रु.३७,५०,०००/- याप्रमाणे शुल्क ठरविण्यात आळे आहे. सदर शुल्क वादी व प्रतिवादी यांनी 
प्रत्येकी yo टक्के (५० %) प्रमाणे अदा करावयाचे असल्याने तसेच आरबिट्रेटर कमिटीच्या 
दि.१८.०१.२०२३ रोजी झालेल्या प्रथम बैठकीत ठरल्यानुसार, संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णय 
दि.२६.०४.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक दि.०३.०५.२०२३ अन्वये तिनही आरबिट्रेटर यांना प्रत्येकी 
रु.७,५०,०००/- असे एकूण रु.२२,५०,०००/- इतकी रक्‍कम संबंधित आरबिदट्रेटर यांच्या बँक खात्यात 
जमा करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 

३. संदर्भ क्र.६ येथील आरबिट्रेटर कमिटीच्या दि.२९.०७.२०२३ रोजी झालेल्या ५ व्या बैठकीच्या 
इतिवृत्तातील, परिच्छेद क्र.८ नुसार आरबिदट्रेटर यांना द्यावयाचे अंतिम शुल्क निश्चित करण्यात आळे 
आहे. सदर प्रकरणातील वादी यांनी दावा केलेली रु.८८,५३,६२,३६०/- इतकी रक्कम व त्यावरील 
व्याज १०० कोटींपेक्षा जास्त होत असल्याने तिन्ही आरबिट्रेटर यांना प्रत्येकी रु.३०,००,०००/- इतके 
एकूण शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. दि.१९.०४.२०२३ रोजी झालेल्या दुस-या बैठकीच्या इतिवृत्तात 
Arbitration and Conciliation Act, १९९६ च्या Schedule IV बाबतच्या गैरसमजाने प्रति आरबिट्रेटर 
रु.३७,५०,०००/- याप्रमाणे शुल्क ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार वादी यांनी अदा केलेल्या पूर्ण 
शुल्कापैकी जादा अदा केलेले शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

४. आता दि.२९.०७.२०२३ रोजी झालेल्या ५ व्या बैठकीत प्रत्येक आरबिट्रेटर यांच्यासाठी 
रु.३०,००,०००/- इतके शुल्कनुसार सदर प्रकरणी रु.९०,००,०००/- इतकी एकूण रक्‍कम झुल्कापोटी 
निश्चित करण्यात आली आहे. सदर शुल्क वादी व प्रतिवादी यांनी प्रत्येकी ५० टक्के (५० %) प्रमाणे अदा 
करावयाचे असल्याने वादी व शासन यांनी प्रत्येकी रु.४५,००,०००/- इतकी रक्‍कम शुल्कापोटी अदा 
करावयाची आहे. त्यानुसार शासनाकडून तिनही आरबिट्रेटर यांना संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णय 
दि.२६.०४.२०२३ यापूर्वी अदा केलेले शुल्क विचारात घेता, याद्वारे तिनही आरबिट्रेटर यांना उर्वरित 
शुल्कापोटी प्रत्येकी रु.७,५०,०००/- असे एकूण रु.२२,५०,०००/- संबंधित आरबिट्रेटर यांच्या बँक 
खात्यात जमा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

प. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी अपर पोलीस आयुक्‍त 
( वाहतूक ), मुंबई पोलीस यांना "नियंत्रक अधिकारी" व प्रशासकीय अधिकारी( वाहतूक ), मुंबई पोळीस 
यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीचे आहरण, वितरण 
व त्या अनुषंगिक सर्व बाबींची संपूर्ण जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

६. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग , “गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, २०५५-(०२)(०१) शहर 
पोलीस आस्थापना (अनिवार्यी २८-व्यावसायिक सेवा(२०५५००९७)” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२३- 
२४ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०४१९/प्र.क्र.३६(भाग-१)/पोल-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, 2023 मधील अटीं शतींची पुर्तता होत असून त्यास 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. आरबिट्रेटर यांना अदा करावयाचे शुल्क Arbitration and Conciliation Act, 1996 च्या 
Schedule IV मध्ये नमूद केलेल्या दरानुसार आहे किंवा नाही, याबाबत सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक) 
यांनी पडताळणी करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌, सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०३२०१३०१२५६०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL ७1१४ KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb371c432c67afaec7daS5aad928 
966ad4270c6a4flac39, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


K U | KA R N | serialNumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623 
C7F6C38C3B848BFBE06685A219, cn=RAHUL VUAY KULKARNI 
Date: 2024.03.20 13:11:14 +05'30' 
(रा. वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

3. पोळीस सह आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई पोलीस. 

४. अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक ), मुंबई पोलीस. 
५. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

६. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा) मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. कार्यासन (अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (पोल-८), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


